आर्थीक गुन्हे शाखा, मुंबई गु.नो.क्र.७८/२०१३ 
(ओशिवरा पोलीस स्टेशन गु.नों.क्र.३१६/ २०१३) मधून 
उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ञांना 
सहाय्य करण्याकरीता, विशोष सरकारी अभियोक्ता 
म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड.श्री.प्रदिप घरत 
यांना व्यावसायिक फी मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१६/प्र.क्र.१७२/पोल-१० 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २० एप्रिल, २०१७ 
संदर्भ शासनपत्र, विधी व न्याय विभाग क्र. ३०९६/६५/क्रिमी.जन./२०१६/अ-ब्रँच, 
दिनांक १६ जुले, २०१६ 
शासन निर्णय: 
आर्थीक गुन्हे शाखा, मुंबई गु.नो.क्र.9८/२०१३ (ओशिवरा पोलीस स्टेडान गु.नो.क्र.३१६/ 
२०१३) मधून उद्भवणा-या मा.सर्वोच्च न्यायालयातील प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने, ज्येष्ठ 
विधिज्ञांना सहाय करण्यासाठी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन 
दिनांक १६ जुले, २०१६ च्या शासनपत्रान्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍ती करण्यात 
आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना खाळीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु.३५,०००/- 


२) प्रतिदिन हॉटेळ लॉजिंग व बोर्डींग खर्च रु.५,०००/- 


३) मुंबई-दिल्ली-मुंबई इकॉनॉमी वर्गाने विमानप्रवास खर्च 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त दर्जाहून 
कमी नाही, अशा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त 
प्रदान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री.प्रदिप घरत यांना 
अपरिणामकारक सुनावणी फी वा इतर कोणताही भत्ता,फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्यालय पोलीस (०२) (०१) शहर पोलीस आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशिर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी ०७१६/प्र.क्र.१७२/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३६९/२०१६/व्यय-७, दिनांक 
०५.०८.२०१६ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०४२०१६५९०२८०२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 


A | U al DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Vi S h Nn U pa nt 2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c46424 


. 65ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb3598, 
Joshi प go eee 
(अ.वि.जोशी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. सह पोलीस आयुक्‍त, आर्थीक गुन्हे शाखा, पोळीस आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई . 

३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अँड.प्रदिप घरत, ६०३/६, क्षितीज को-ऑप.हाउसिंग सोसायटी लि. संत गाडगे 
महाराज पथ, स्टेप-इन हॉटेल जवळ, माहीम, मुंबई - ४०००१६ 

६. विधी व न्याय विभाग (का १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवड नस्ती (पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


